“सहायक संचालक” गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : ज्येसूची-२०१८/प्र.क्र.१५३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १२ एप्रिल, २०१९. 


वाचा: १) ) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय यांचे पत्र क्र. 
कौविरोवउसं-२/राजप/आस्था/(१६/१८)/५३३१, दिनांक ०९ जुलै, २०१८. 
२)शासन परिपत्रक, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, क्रमांक ज्येसूची- 
२०१८/प्र.क्र.१५३/प्रशा-२, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१८ 
३) आयुकत, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय यांचे पत्र क्र. 
कौविरोवउसं-२/राजप/आस्था/(१७/१८)/९२१४, दिनांक २९ डिसेंबर, २०१८. 
४ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचे गोपनीय पत्र क्रमांक : १८४४(६)(२)/सात, 
दिनांक ०९ जानेवारी, २०१३ 
५शासन परिपत्रक, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, क्रमांक ज्येसूची- 
२०१८/प्र.क्र.१५३/प्रशा-२, दिनांक १९ मार्च, २०१९ 


शुध्दिपत्रक 

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील “सहायक संचालक” गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची शासनाच्या संदर्भाधीन क्र. ०५ येथील 
दिनांक १९ मार्च, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 
२. सदर परिपत्रकासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मधील अ.क्र. २८ वरील श्रीमती सु.ओ.बजाज, सहायक 
संचालक यांचा प्रवर्ग “इमाव” दर्शविण्यात आला आहे त्याऐवजी “खुला” प्रवर्ग असे वाचण्यात यावे. 
३. सदर शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत असून ते महाराष्ट्र 
शासनाच्या ए/"/५/.॥8॥8॥/859॥॥.90९.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे व त्याचा 
संगणक संकेतांक २०१९०४१२१७४४५९०९०३ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sangeeta Ajit Shinde 


S a Nn g eet a Aj it DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill 


Development and Entrepreneurship, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


Ld 2.5.4.20=ba607066e7a34e428b7c7c7 3de0f7e09a3 1 5a2af50 
h | Nn e 75fd47f1 e08389aa137b81, cn=Sangeeta Ajit Shinde 


Date: 2019.04.12 17:48:38 +05'30' 


(संगीता शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
प्रत : Nad संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
२) निवड नस्ती. 


